उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय 
महाविद्यालयातील प्राचार्य यांच्या बदळीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २५८/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२. 
वाचाः- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २५८/मशि-१, 
दिनांक ०९.११.२०२२. 
-: आदेश :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये डॉ. वसंत हेळवी रेडी यांची प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, 
मुंबई येथून परिक्षा समन्वयक, राज्य सामाईक प्रवेशा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर आदेशातील परिच्छेद २ नंतर खालील परिच्छेद “२ अ” समाविष्ट करण्यात 
येत आहे :- 


“2 अ. डॉ. वसंत हेळवी रेड्डी यांची बदली दर्शविण्यात आली असली तरी, प्रशासकीयदृष्टया त्यांची 
अकार्यकारी पदावर केलेली पदस्थापना असल्याने, त्यांच्या वेतन व सेवाविषयक बाबी एलफिन्स्टन 
महाविद्यालय, मुंबई येथून हाताळल्या जातील. तसेच एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई येथून बदली 
होण्यापूर्वी त्यांना ज्याप्रमाणे वेतन व भत्ते प्रदान करण्यात येत होते त्याप्रमाणेच त्यांना वेतन व भत्ते 
देय राहील.” 

२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९१५२१५७११०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HARIRAM 
VYANKATRAO PARHATE 


(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परिक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ८ वा मजला, न्यु एक्सेलसिअर 
इमारत, ओ.के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
४. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 
५. डॉ. वसंत हेळवी रेड्डी, परिक्षा समन्वयक, राज्य सामाईक प्रवेशा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवड नस्ती (म.शि.-१. 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


